RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ७६ ] 


मंगळवार, जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३०, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


. 


. 


. 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ जून २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक ईओएफ . ०११५/ प्र. क्र . ३५ / पोल-१३. - ज्याअर्थी, श्री . राजेश जोशी प्रोप्रा. रविराज इन्वेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म , सौ.राधा राजेश 
जोशी, सुरेश गंगाधर जोशी, सौ . सरीता सुरेश जोशी, शरद गंगाधर जोशी व सदर फर्मचेबिझनेस असोसिएटस / एजंट नामे पंकज चौधरकर, भरत हुद्दार , 
सौ.नैना हुद्दार व अमोल महाजन यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध 
बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध पोलीस स्टेशन, धंतोली, नागपूर शहर येथे गु.र.नं. १७६/२०१४ भारतीय दंड संहिता, कलम ४२० , ४०६ , 
१२०( बी ) व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा.१६) याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा 
दाखल केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त व्यक्ती ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि 
म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त व्यक्तीकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून 
संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १९९९ ( सन २००० चा महा. १६ ) (यात 
यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त व्यक्तींच्या नावे असलेली 
मालमत्ता जप्त करीत आहे . 

( १ ) 


~ 


भाग चार - ब - १६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३०, शके १ ९ ३ ९ 


अ.क्र . 


. 


अनुसूची 
आरोपित यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
( अ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन / प्लॅट इ.) 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन मालमत्ता / कागद पत्रे /बँक खाते उतारा 

मालक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ वणी एम.आय.डी.सी. येथे प्लॉट क्र . ए-५२ , दस्त क्र . वनय ३४३०-२०१३, 

राजेश जोशी 
वणी ग्रोथ सेंटर , मु. वणी, ता . वणी, जि . यवतमाळ. दिनांक २ सप्टेंबर २०१३. 
२ प्लॉट क्र . प.ह.न. ०८ , नया २३ , 

दस्त क्र . ३० ९१-३०९ २ / १२ 

राजेश जोशी 
महेश्वर वार्ड नं . १, ता . महेश्वर, राज्य मध्यप्रदेश. दिनांक २५ जुलै २०१२ . 
३ मौ . मेठ , ता . कारंजा, जि . वर्धा येथील 

दस्त क्र . १२३/१२, दिनांक १५ फेब्रुवारी श्री . राजेश जोशी. 
शेत जमीन , सर्वे नं . १५५ , ०.४३ हे . आर २०१२, दुय्यम निबंधक कार्यालय , 

श्रेणी-१ , कारंजा ( घा .), जि . वर्धा. 
४ मौ . मेठ , ता . कारंजा, जि . वर्धा येथील 

दस्त क्र . ४३५/१२, दिनांक २३ एप्रिल 

श्री . राजेश जोशी. 
शेत जमीन, सर्वे नं . १४६/२ , ०.८३ हे. आर २०१२, दुय्यम निबंधक कार्यालय , 

श्रेणी-१, कारंजा ( घा .), जि . वर्धा. 
५. मौ.मेठहिर्जी, ता . कारंजा, जि.वर्धा येथील 

दस्त क्र . ४३३/१२, 

श्री . सुरेश गंगाधर जोशी व राजेश 
शेत जमीन, सर्वे नं . १५४ , ३.३६ हे . आर दिनांक २३ एप्रिल २०१२. 

सुरेश जोशी यांच्या संयुक्त नावावर. 
कु - हा रिठ , ता . कारंजा, जि . वर्धा 

दस्त क्र .३६३/ १२ , 

श्री . सुरेश गंगाधर जोशी व राजेश 
येथील शेत जमीन, सर्वेनं . १८ , 

दिनांक १३ एप्रिल २०१२. 

सुरेश जोशी यांच्या संयुक्त नावावर. 
४.८८ हे.आर. 

( या प्लॉटवर रविराज डेअरी फार्म हा 
डेअरी फार्म उभारण्यात आला आहे . ) 


६. मौ . 


( ब ) जंगम मालमत्ता : 

( १ ) आरोपींच्या बँक खात्यांची माहिती 


अ.क्र . 


बँकेचे नाव 


खाते क्रमांक 


खातेदाराचे नाव 


गोठविलेली 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


६००६३३४५४१३ 


रविराज इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड स्ट्राटेजिस प्रा . लि . 


३८५ 


२ 


६०० ९ ४६१८७२५ 


रविराज कृषी प्रा . ली . 


५,३४३ 


३ 


६००६३२३ ९ ६६३ 


रविराज वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा . ली . 


४,२०६ 


बँक ऑफ महाराष्ट्र, 
शंकर नगर शाखा , नागपूर . 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
शंकर नगर शाखा , नागपूर . 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
शंकर नगर शाखा, नागपूर . 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
शंकर नगर शाखा , नागपूर . 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , 

शंकर नगर शाखा, नागपूर . 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
शंकर नगर शाखा, नागपूर . 


६०११५२५३००३ 


रविराज कॉम्प्युटेक प्रा . ली . 


१,२५६ 


५ . 


६०१३१११६५८८ 


रविराज टेक्सटाईल्स प्रा . ली . 


३,७६३ 


६ . 


६०० ९ ७ ९ ८८ ९ ०८ 


रविराज इन्फ्राकॉन प्रा . ली . 


५,८५७ 


७ . 


६०१०५६१४११० 


रविराज एनर्जी प्रा . ली . 


७५५ 


बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
शंकर नगर शाखा, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३० , शके १ ९ ३ ९ 


( १ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


८ . 


६०१०४७०८० ९ ८ 


रविराज सेंटर ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रकशन 


१, ९ ७५ 


९ . 


१७८७५०००१५६ 


रविराज इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड स्ट्राटेजिस प्रा . ली . 


२,२७० 


१० . 


१७८७०५०००१५१ 


अल्फा मायनिंग प्रा . 


ली . 


निरंक 


११ . 


१७८७०५०००१७ ९ 


रविराज मायनिंग अॅण्ड एक्सप्लोरेशन प्रा . ली . 


१२,७४७ 


१२. 


१७८७०५०००१४३ 


रविराज वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा . ली . 


५,४४५ 


१३. 


६२४२०१५१४२५३ 


सरिता सुरेश जोशी व सुरेश जोशी 


३२ , ९ ५२ 


१४ . 


६२४२०१५३ ९ १०५ 


रूचा राजेश जोशी 


२६,८ ९ २ 


( २ ) 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
शंकर नगर शाखा, नागपूर . 
आय. सी.आय. सी.आय. बँक , 
छत्रपती चौक , नागपूर . 
आय. सी.आय. सी.आय. बँक, 
रामदास पेठ , नागपूर . 
आय. सी.आय. सी.आय. बँक , 
रामदास पेठ , नागपूर . 
आय . सी.आय. सी.आय. बँक , 
रामदास पेठ , 

नागपूर . 
आय. सी.आय. सी.आय. बँक, 
छत्रपती चौक , नागपूर . 
आय . सी.आय. सी.आय. बँक , 
रामदास पेठ , 

नागपूर . 
आय. सी.आय. सी.आय. बँक , 
रामदास पेठ , नागपूर . 
आय. सी.आय. सी.आय. बँक , 
रामदास पेठ , नागपूर . 
एच.डी.एफ.सी. बँक, 
शंकरनगर शाखा. 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया , 
काजळी, जि . वर्धा. 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया , 
काजळी, जि . वर्धा. 
अरविंद सहकारी बँक प्रा . ली . 
डिंगडोह बँच. 

अरविंद सहकारी बँक प्रा.ली. 
डिंगडोह बॅच. 


१५ . 


६२४२०१५३७४ ९ ६ 


ईश्वरी राजेश जोशी 


२६,८८ ९ 


१६ . 


६२४२०५०१२७७२ 


रविराज कृषी प्रा.ली. 


१ , ९ ४८ 


१७ . 


०१०२७६१०००००८५ 


रविराज इन्वेस्टमेंट अॅन्ड स्ट्राटेजिस प्रा . ली . 


४,८८७ 


१८ . 


३२३४७५३३२८८ 


राजेश सुरेश जोशी 


४३,२२७ 


१ ९ . 


३२३७१३१०७६२ 


सुरेश गंगाधर जोशी 


५,२३० 


२० . 


२६४१ 


राजेश सुरेश जोशी 


५,३६५ 


२१ . 


२ ९ ४४ 


राधा राजेश जोशी 


६,०५४ 


एकूण रक्कम 

२,०८,७४७ 
( २) पशुधन. - ४० म्हशी, १ रेडा, ३३ म्हशीचे वगार ( बच्चे), ५३ गायी, ५ गो -हे, ९ गायीचे कारोड ( वासरे ) व ५ बैल . 
( ३ ) वाहने 


( ३.१) स्कोडा मॉडेल एस . यु. व्ही . कार क्रमांक : एम.एच. ३१ / डी . व्ही . ७७६७किंमत अंदाजे रुपये १४ लाख . 
( ३.२) वॉक्स वॅगन कंपनीची जेट्टा मॉडेलची काळ्या रंगाची कार क्रमांक : एम . एच . ३१ / डी.व्ही. २१६० 

किंमत अंदाजे रु . १२ लाख . 
( ३.३ ) महिंद्रा कंपनीची क्वॉन्टो मॉडेल एस. यु.व्ही . कार क्रमांक : एम.एच. ३१ /ई.ए. ७९९ ४ किंमत अंदाजे रुपये ५ लाख. 
( ४) रोख रक्कम. - श्री . धनंजय अरविंद देशपांडे यांनी विशेष एम.पी.आय.डी. कोर्ट न्यायालय, नागपूर येथे रुपये १६ लाख इतक्या 
रोख रकमेचा भरणा केलेला आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १६४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३०, शके १ ९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 16th June 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT Act, 1999 . 

No. EOF 0115 / C.R . 35 /Pol 13. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Shri Rajesh Joshi, Prop . “Raviraj Investment and Strategies” , Smt. Radha 
Rajesh Joshi, Suresh Gangadhar Joshi, Smt. Sarita Suresh Joshi, Sharad Gangadhar Joshi, Pankaj 
Choudharkar, Bharat Huddar, Naina Huddar, Amol Mahajan complaining that they had collected 
the fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas, an offence has been registered against the accuseds at Police Station , Dhantoli, 
Nagpur City vide C.R. No. 176/2014 u /s 406,420,120 ( B ) of Indian Penal Code and section 3 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah . 
XVI of 2000 ); 

And whereas, the State Government is satisfied that the said persons are not likely to return 
the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the 
depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said persons from and out of the deposits collected by the said persons . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , section 5 
and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) 
Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said persons as specified in the Schedule . 

Schedule 
The property of the said accused to be attached is as follows : 

( A ) Immovable Property (Land/Flat etc.) 
Sr. Details of Immovable 

Document/Properties/ 

Owner 
No. Property 

Bank Statement 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1 . Plot No. A -52, Wani Growth Centre , 

Doc. No. VNY 3430-2013 , Rajesh Joshi 
Tah . Wani, Dist. Yavatmal. 

02/09/2013 . 
2 . Plot No. P.H. No. 08 New 23 

Doc. No.3091-3092/ 12 , Rajesh Joshi 
Tah . Maheshwar, Ward No. 1 , 

25/07/2012 . 
Dist. Maheshwar , State Madhya Pradesh . 
3. Mauja Meth Hirji, 

Doc. No. 123/12, 15/02/2012 Rajesh Joshi 
Tah . Karanja (Ghadga), Dist . Wardha , Dy. Registrar Office Grade 1 . 
Survey No. 155 , 0.43 H.R. 

Tah . Karanja (Ghadga ), 

Dist . Wardha. 
4. Mauja Meth Hirji , 

Doc. No. 435/12 , 23/4/2012 , Rajesh Joshi 
Tah . Karanja (Ghadga ), Dist. Wardha , Dy. Registrar Office Grade 1. 
Survey No. 146 , 0.83 H.R. 

Tah . Karanja (Ghadga ), 

Dist . Wardha . 
5. Mauja Meth Hirji, 

Rajesh Suresh 
Tah . Karanja (Ghadga ), Dist. Wardha , 

Joshi and Suresh 
Survey No. 154 , 3.36 H.R. 

Gangadhar Joshi. 
6. Mauja Kurha, Tah . Karanja , 

Rajesh Suresh Joshi, 
Dist. Wardha, Survey No. 18 , 4.88 H.R. 

Suresh Gangadhar Joshi, 
Sharad Gangadhar Joshi 
jointly holding 
The project Raviraj Dairy 
Farm is situated at this 
plot . 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३० , शके १ ९ ३ ९ 


4 


( B ) Movable Property -Bank Accounts, Bank Balance and other Investments of Partners 

( 1 ) Bank Account : 


Name 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of 
Bank 
( 2 ) 


Account No./ 
Name 

( 3 ) 


Freezed 
Amount 

(5 ) 


( 4 ) 


60063345413 


385 


1. Bank of Maharashtra , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur. 


Raviraj Investment 
and Stratagies . 
Raviraj Krishi Pvt. Ltd. 


60094618725 


5,343 


60063239663 


4,206 


RavirajWealth 
Management Pvt. Ltd. 
Raviraj Computech Pvt. Ltd. 


60115253003 


12,560 


60131116588 


Raviraj Textiles Pvt. Ltd. 


3,763 


60097988908 


Raviraj Infracon Pvt. Ltd. 


5,857 


60105614110 


Raviraj Energy Pvt. Ltd. 


755 


60104708098 


1,975 


Raviraj Centre for Social 
Reconstruction Pvt . Ltd. 


178705000156 


2,270 


178705000151 


Nil 


178705000179 


12,747 


2. Bank of Maharashtra , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur. 
3. Bank ofMaharashtra , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur. 
4. Bank ofMaharashtra , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur. 
5. Bank ofMaharashtra , 

Shankar Nagar Branch ,Nagpur . 
6. Bank of Maharashtra , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur . 
7. Bank ofMaharashtra , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur . 
8. Bank of Maharashtra , 

Shankar Nagar Branch ,Nagpur . 
9. ICICI Bank Branch , 

Chatrapati Square , Nagpur. 
10. ICICI Bank Branch , 

Ramdas Peth ,Nagpur . 
11. ICICI Bank Branch , 

Ramdas Peth , Nagpur. 
12. ICICI Bank Branch , 

Ramdas Peth , Nagpur. 
13. ICICI Bank Branch , 

Ramdas Peth , Nagpur. 
14. ICICI Bank Branch , 

Ramdas Peth , Nagpur. 
15. ICICIBank Branch , 

Ramdas Peth , Nagpur. 
16. ICICI Bank Branch , 

Ramdas Peth ,Nagpur . 
17. HDFC Bank , 

Shankar Nagar Branch , Nagpur . 
18. State Bank of India 

Kajli Branch , Dist. Wardha. 
19. State Bank of India 

Kajli Branch , Dist. Wardha . 
20. Arvind Sahakari Bank Ltd., 

Digdoh Branch . 
21. Arvind Sahakari Bank Ltd., 

Digdoh Branch . 


Raviraj Investment 
and Stratagies. 
Alfa Mining and 
Exploration Pvt. Ltd. 
Raviraj Mining and 
Exploration Pvt . Ltd. 
RavirajWealth 
Management Pvt. Ltd. 
Sarita Joshi and 
Suresh Joshi. 


178705000143 


5,445 


624201514253 


32,952 


624201539105 


Kum . Rucha Rajesh Joshi 


26,892 


624201537496 


Kum . Ishwari Rajesh Joshi 


26,889 


624205012772 


1,948 


01027610000085 


Raviraj Krishi Pvt . Ltd., 
( For silk industry ) 
Raviraj Investment 
and Stratagies. 
Rajesh Suresh Joshi 


4,887 


32347533288 


43,227 


32371310762 


Suresh Gangadhar Joshi 


5,230 


2641 


Rajesh Suresh Joshi 


5,365 


2944 


Radha Rajesh Joshi 


6,054 


Total Amount 


2,08,747 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३० , शके १ ९ ३ ९ 


( 2 ) Live stock : 

40 Buffalos , 01 male Buffalo , 33 offspring ofBuffalo , 53 Cows, 5 small bulls, 9 offspring of cow , 5 Bulls . 


( 3 ) Vehicles : 


(3.1) Skoda Model SUV Car bearing Registration No.MH 31- DV - 7767. 
( 3.2 ) VolksWagan Model Jetta black Car bearing Registration No.MH 31 - DV - 2160 . 
(3.3 ) Mahindra Quanto Model SUV Car bearing Registration No.MH -31- EA- 7994 . 


( 4 ) Cash Deposit : 


Cash amount of Rs. 16,00,000 deposited in specialM.P.I.D. Court by Dhananjay Arvind Deshpande. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


